महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : बदली-२०१९/प्र.क्र.१५२/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :११.०७.२०१९ 


संदर्भ:- शासनाचे समक्रमांकीत,दिनांक ८.७.२०१९ चे आदेशा 

शासन शुध्दीपत्रक:- सामान्य प्रशासन विभाग/कार्या.२८ च्या उपरोक्‍त संदर्भाधीन दिनांक 
०८.०७.२०१९ च्या शासन निर्णयामध्ये दर्शविलेल्या तक्त्यामध्ये अ.क्र.७ च्या स्तंभ क्र.३ मध्ये जिल्हा 
सैनिक कल्याण अधिकारी, पुणे याऐवजी "उपसंचालक (पुनर्वसन) सैनिक कल्याण विभाग,पुणे" 
असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क ॒ महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०७१११६४८३७३३०७ असा 
आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Suresh Mahadeo 


Khade ee 
(सुरेश खाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे- ४११ ००१. 
२. संचालक, सैनिकी सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्था, सिडको नं-१२, सेक्टर-३,मौळाना आझाद 
कॉलेजच्या मागे, नविन औरंगाबाद - ४३१ ००३. 


प्रत- 


१ .सर्व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, ( सैनिक कल्याण विभाग, पुणे मार्फत) 
२. संबंधित जिल्हाधिकारी. 

३. संबंधित निवासी उपजिल्हाधिकारी. 

४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

५.अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६.प्र.स.व वि.चौ.अ.(१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७.कक्ष अधिकारी(ई-२), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८.निवड नस्ती (कार्या.२८) 


